मागणी क्र.व्ही-२ (कार्यक्रमांतर्गत) प्रधान 
लेखाशीर्ष-“२४२५ सहकार” “२४३५-इतर 
कृषिविषयक कार्यक्रम” सन २०२२-२३ 
मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२३/प्र.क्र.(२१/२०२३)/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २४.०३.२०२३ 


शासन निर्णय- 
सहकार, पणन व get विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही-२,*२४२५ 
सहकार” या प्रधान लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ मधील कार्यक्रमांतर्गत तरतूदींमधून पुनर्विनियोजन 
करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 
सन २०२२-२३ अंतर्गत मागणी क्र. व्ही-२, मुख्य लेखाशिर्ष २४३५ इतर कृषीविषयक कार्यक्रम, 
६० इतर १०१, शेतक-यांसाठी कर्जमाफी योजना (००)(०४) महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती 
योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) (२४३५ ०१८९)-३२ अर्थसहाय्य मधील 
रू.३७०८.६७ लाख (अक्षरी रूपये सदतीस कोटी आठ लाख सदुसष्ट हजार फक्त) एवढी बचत सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार मागणी क्रमांक व्ही-२,२४२५- सहकार, १९५- सहकारी 
संस्थाना अर्थसहाय्य, (0908) केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थाचे 
संगणकीकरण, राज्य हिस्सा (४०%) (२४२५ २५८९) ३३ अर्थसहाय्य अंतर्गत सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविल्यानुसार या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं. २३२/२०२३ व्यय-२ दि.२१.०३.२०२३ संदर्भात 
दि.२३/०३/२०२३ अन्वये मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार, पणन व gare विभाग 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२४१७४११३३९०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SEEMA BABANRAO 
JADHAV 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)मंत्रालय,मुंबई,यांचे स्वीय 
सहायक 

२. मा. विरोधी पक्षनेता निधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

३. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

४. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

५. आयुक्‍त ,सहकार आयुक्तालय, पुणे. 

६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) -१, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२३/प्र.क्र.(२१/२०२३)/१७स 


७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा परीक्षा) -२,नागपुर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

qo, उपसचिव/वि.का.अ. (कार्यासन २स,१८स )सहकार,पणन व Tart विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

99. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (२स/१८स)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-९ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनवि-२३२३/(प्र.क्र.२१/२०२३)१७स/दि.२४.०३.२०२३ 


मागणी क्रमांक व्ही-२ प्रधान लेखाशिर्ष :२४३५- इतर कृषिविषयक कार्यक्रम पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०२२-२३ (वजा)(-) विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत योजना (राज्य योजना) 


1 (रु.लाखात) 
अ. [य॒ नाव मुख्य लेखाशिर्ष /उप carter सन २०२२-२३ चे शिया पनर्विनियोजना नंतरची | शेरा 
क्र अर्धसंकल्पिय अंदाज किंवा रक्‍कम होणारी रक्‍कम 
as परक विनियोजन (-) 
र a 2 . 3 Ww ष्‌ aa ae 3 
१ | महात्मा व फुले शेतकरी  |२४३५- इतर कृषिविषयक कार्यक्रम मं. त 000 शि 
कर्जमुक्ती योजना २०१९९ अंतर्गत |६०- इतर,१०१, शेतक-यांसाठी कर्जमाफी योजना पृ.मा.आं.२२ ४७००००,०० Cae ae कयी जलवे 
प्रोत्साहनपर लाभ योजना (००)(०४)महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना | पृ.मा.मार्च २३ १०१४००.०० कत ककल या योजनेअंतगत लाभाथींची सख्या कमी आल्याने सभाव्य 
२०१९९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना एकूण ५७१४००,.०० बचत 
_ (२४३५ ०९८९)-३३ अर्थसहाय्य 
एकूण-२४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम ८५७१९४००.०० -३७०८.६७ ५६७६९१.३३ 
विवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२३२३/(प्र.क्र.२१/२०२३)/१७स/दि.२४.०३.२०२३ 
मागणी क्रमांक व्ही-२ प्रधान लेखाशिर्ष: २४ २५-सहकार,पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०२२-२३ (अधिक)(--) विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत योजना (राज्य योजना) 
(रु.लाखात) 
1 a नाव मुख्य लेखाशिर्ष /उप लेखाशिर्ष सन २०२२-२३ चे पुनर्विनियोजनाची पुनर्विनियोजना नं शेरा 
क्र अर्धसंकल्पिय अंदाज किंवा पुरक रक्‍कम होणारी रक्‍कम 
विनियोजन } Set (+) 
|e | 2 3 ry द्‌ द ७ 
र्ण र्ण 
२४२५ - सहकार, =H ae ग पतपुरवठा सहकारी स्था 
केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी र र कद्र त प्राथमिक क्षा | Bea aad 
संस्थांचे (१९५) सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य : ee se freer 
पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे : : संगणकोकरण या योजनेस उपलब्ध होणा-या केंद्र हिस्स 
९ [संगणकीकरण (०१) सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य ३७०८.६७ ३७०८.६८ कस्य eng करण्यासाठी ara aia cat 
संगणकीकरण राज्य हिस्सा : 5 प्रमाणात राज्य हिस्सा उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यळ जादा 
al (0% oR) केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी ae 
cee) संस्थांचे संगणकीकरण (२४२५ २५८९)-३३ अर्थसहाय्य र 
1 
एकूण २४२५-सहकार |___३७०८.६७ ३७०८.६८ 


ह a आ nn 


